सन २०१७-१८ साठी, कृषि उन्नती योजना - 
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान 
अंतर्गत, राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानासाठी 
रु. ४४.५५ कोटी निधी वितरीत करण्याबाबत. 


(सर्वसाधारण प्रवर्ग) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : MHS २०१७/प्र.क्र.११९ /९- अ, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक:-३१ मार्च, २०१८. 


वाचा :- 9) शासन निर्णय कृषि,पश्ुसंवर्धन, दुग्ध विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग क्र.राफअ 
२०१७/प्र.क्र.११५ /९ अ, दि. १९ जून २०१७. 
२) शासन निर्णय क्रमांक:राफअ-२०१७/प्र.क्र.११९/९-अे, दिनांक ७ जुले, २०१७. 
३) शासन निर्णय क्रमांकःराफअ-२०१७/प्र.क्र.११९/९-अ, दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०१७. 
४) केंद्र शासनाच्या कृषि , सहकार व शेतकरी कल्याण विभागाचे पत्र क्र.5.९०.१८-२४/ 
२०१७-॥॥॥०-, दि.२६.०३.२०१८, 


प्रस्तावना- 

सन २०१७-१८ केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाची केंद्र व 
राज्याच्या ६०:४० अर्थसहाय्याच्या प्रमाणात अंमलबजावणी करण्यास संदर्भाकित शासन निर्णय 
दिनांक १९ जून, २०१७ अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आळी आहे. त्यानुसार चालू वर्षाकरिता 
केंद्र व राज्य हिस्स्याचे मिळून रुपये १४८.२९ कोटी निधीचा नवीन वार्षिक कृती आराखडा मंजूर 
करण्यात आला आहे. त्यानुषंगाने चाळू वर्षी संदर्भांकित शासन निर्णय fe. ७ जुले, २०१७ व 
१७ नोव्हेंबर, २०१७ अन्वये केंद्र व राज्य हिस्स्याचे मिळून रुपये ९६.२५ कोटी निधी वितरित करण्यात 
आला आहे. 


केंद्र शासनाने संदर्भाकित दि. २६ मार्च, २०१८ रोजीच्या पत्रान्वये अभियानांतर्गत केंद्र 
हिस्स्याचा रु.२६.७३ कोटी निधी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राज्य शासनास वितरीत केला आहे, 
त्या-समरुप राज्य हिस्स्याचा ४०% निधी रू.१७.८२ कोटी निधीसह एकूण रु. ४४.५५ कोटी निधी 
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाच्या अंमलबजावणीकरीता व्यवस्थापकीय संचालक, 
महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांना वितरित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः WHT २०१७/प्र.क्र.११९ /९ओ 


शासन निर्णय- 

सन २०१७-१८ करिता एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत सर्वसाधारण 
प्रवर्गासाठी केंद्र व राज्य हिस्स्याचा ६०:४० अर्थसहाय्याच्या प्रमाणात एकूण रु.४४.५५ कोटी निधी 
(रु.चव्वेचाळीस कोटी पंचावन्न लाख फक्त) आयुक्त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर 
वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर निधीचे केंद्र व राज्य हिस्स्याचे विवरण 
पुढीलप्रमाणे - 


(रुपये कोटीत) 
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान (सर्वसाधारण प्रवर्ग) 
कद्र एकूण 
केंद्र हिस्सा (0%) राज्य हिस्सा (४०%) : 
२६.७३ १७.८२ ४४.५५ 
2. परिच्छेद १ मध्ये नमूद केल्यानुसार एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत 


सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केंद्र हिस्स्याचा रुपये २६.७३ कोटी (रुपये सव्वीस कोटी त्र्याहत्तर लाख 
फक्त) व राज्य हिस्स्याचा रुपये १७.८२ कोटी (रुपये सतरा कोटी ब्याऐंशी लाख फक्त) आयुक्‍त (कृषि) 
यांना वितरित करण्यात आला आहे. सदर निधी सन २०१७-१८ करिता एकात्मिक फलोत्पादन 
विकास अभियानांतर्गत केंद्र व राज्य हिस्स्याच्या पुढील लेखाशिर्षाखाळी करण्यात आलेल्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून खर्ची टाकावा- 


एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान (सर्वसाधारण Wah) 
केंद्र हिस्सा (६०%) राज्य हिस्सा (४०%) 

मागणी क्रमांक डी- ३ मागणी क्रमांक डी - 3 
मुख्य लेखाशिर्ष-२४०१ - पीक संवर्धन, मुख्य लेखाशिर्ष-२४०१ - पीक संवर्धन, 
(००) (१९९) - बागायती व भाजीपाळा पिके, | (०० (१९९) - बागायती व भाजीपाला पिके, 
(03) - रोप मळे (03) - रोप मळे 
(०३) (३७ कृषि उन्नती योजना- एकात्मिक | (०३) (३४) कृषि उन्नती योजना- एकात्मिक 
फलोत्पादन विकास अभियान फलोत्पादन विकास अभियान 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा ४०%) (सर्वसाधारण) 
(२४०१९५६३) ३३-अर्थसहाय्य (२४०१४५०७) ३३-अर्थसहाय्य 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राफअ २०१७/प्र.क्र.११९ /९ओ 


3. या शासन निर्णयान्वये वितरित करण्यात आलेला निधी कोषागारातून आहरित 
करण्याकरिता लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि 
औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


8, या योजनेंतर्गत लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांची निवड पारदर्शीपणे करण्यात यावी व लाभार्थ्यांची 
यादी संपूर्ण तपशीलासह कृषि विभागाच्या अधिकृत संकेत स्थळावर वेळोवेळी प्रसिध्द करण्यात यावी . 


५. या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचे PrMS प्रणालीद्वारे 
जिल्हास्तरावर वाटप करावा तसेच, पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर अनुदान 
अदा करण्यात यावे. योजनेंतर्गत निधी विनियोगाच्या अनुषंगाने व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र 
राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास 
सादर करावे . 

a. प्रस्तुत आदेशा शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्रमांक: अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.9५/अर्थ-३, 
दि.१८.०४.२०१७ मधील अटींची पुर्तता करण्याच्या अधीन राहून, त्याअन्वये प्रशासकीय विभागास 
प्रदान केलेल्या अधिकारामध्ये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१८०३३११९३६२०९७०१ असा 


आहे .हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge 
DN: c=ll ment Of Maharashtra, ou=Agriculture And ADF 


Departm: |Code=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e1 2fe 1 9b8965025d482b 1 beeOfffaa62 


Shrikant 
Chandrakant Andge : 
(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
२. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
३. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
४. मा.विधानसभा/विधानपरिषद, सदस्य, विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई/नागपूर. 
५. प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय, मुंबई -३२. 
६. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय, विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२ 
७. आयुक्‍त कृषी, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
८. संचालक (फलोत्पादन), कृषी आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
९. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः WHT २०१७/प्र.क्र.११९ /९ओ 


१०. सर्व संचालक/सर्व सहसंचालक कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

११. सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक. 

१२. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी. 

१३. सहाय्यक संचालक (लेखा) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१४. महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) मुंबई /नागपूर. 

१५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१६. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१८.संचाळक लेखा व कोषागार अधिकारी, मुंबई 

१९. सहसंचालक लेखा व कोषागारे संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५वा मजला, मुंबई -३. 
२०. लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे 
२१. माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२२. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


